RNI No. MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ६ , अंक ५७] 


सोमवार, ५ ऑक्टोबर, २०२० / आश्विन १३ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ९ २ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


सामान्य प्रशासन विभाग 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२० . 

अधिसूचना 
माहितीचा अधिकार अधिनियम , २००५ 

क्रमांक संकीर्ण. २०१ ९ /प्र.क्र. ९९ / कार्यासन सहा . - माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ ( २००५ चा २२ ) च्या कलम १५ च्या पोट - कलम 
( ३ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. केमाअ. २०१४ / प्र.क्र . २५५ / 
सहा, दिनांक ३० जून २०१६ अधिक्रमित करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, राज्यपालांना, राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि राज्य माहिती आयुक्त 
नेमण्याची शिफारस करण्याच्या प्रयोजनासाठी पुढील समिती गठीत करीत आहे : 


अध्यक्ष ; 


१ मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 

विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, महाराष्ट्र राज्य 


२ 


सदस्य ; 


उप मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्य 


सदस्य . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


श्रीकांत देशपांडे, 
शासनाचे प्रधान सचिव. 


( 
१ 
) 


भाग चार - अ - ९२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑक्टोबर ५ , २०२० / आश्विन १३ , शके १ ९ ४२ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated 5th October 2020 


NOTIFICATION 


RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005 . 


No. MIS . 2019 /C.R . 99 /DESK SIX.— In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of 
section 15 of the Right to Information Act, 2005 ( 22 of 2005 ) , and in supersession of the Government 
Notification , General Administration Department , No. CRTI . 2014 / C . R. 255 / Six , dated the 30th June 
2016 the Government of Maharashtra hereby constitutes the following committee for the purposes of 
making recommendation to the Governor for the appointment of State Chief Information Commissioner 
and State Information Commissioners : 


1 


The Chief Minister, Maharashtra State 


Chairperson ; 
Member ; 


2 


The Leader of Opposition , Legislative Assembly , 
Maharashtra State. 


3 The Deputy Chief Minister , Maharashtra State 


Member. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHRIKANT DESHPANDE , 


Principal Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


